सन २०१८-१९ या शौक्षणिक वर्षामध्ये असामान्य 
परिस्थितीत विशिष्ट format नवीन 
अतिरिक्त तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने 
मंजुरी देण्याबाबत प्राप्त प्रस्तावांपैकी अपात्र 
प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनजीसी-२०१८/(२२८/१८)/मशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा : १) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६. 
२) शासन निर्णय क्रमांक : एनजीसी-२०१७/(१२८/१८)/मशि-४, 
दिनांक ०४ जुले, २०१७. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६, दिनांक ०१ मार्च, २०१७ पासून अंमळात 
आलेला आहे. उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे वाढते प्रमाण व विद्यार्थ्यांचा विशिष्ट 
अभ्यासक्रमाकडे असलेला कल विचारात घेता, कोणताही विद्यार्थी इच्छित उच्च शिक्षणापासून वंचित 
राहू नये, हे विचारात घेऊन या अधिनियमातीळ कलम १०९ (८) मध्ये असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट 
विद्याशाखांच्या अतिरीक्त नवीन तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात 
आलेली आहे. सदर तरतूदीस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी 
शासनास विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरीक्त नवीन तुकड्यांचे प्रस्ताव सादर केले होते. सदर 
प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(१२८/१८)/मशि-४, दिनांक ०४ जुले, २०१७ 
अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या निकषांनुसार तपासणी करण्यात आळी. सदर तपासणीअंती 
विद्यापीठांनी शासनास शिफारशीत केलेल्या प्रस्तावांपेकी acts विवरणपत्रात नमुद केलेल्या 
महाविद्यालयांचे विशिष्ट विद्याश्ाखांच्या जलदगती अतिरिक्‍त नवीन तुकड्यांचे प्रस्ताव त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे विहीत निकषांची पूर्तता करीत नसल्याने नामंजूर करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१८/(२२८/१८)/मशि-४ 


अ. | क्र. संस्था/ महाविद्यालय अभ्यासक्रम पात्रता / अपात्रता चे | विभागा 
क्र निकष a 
शा.नि.दि.०४.०७.२०१७ | अभिप्राय 
नुसार तपासणी 
हि २ ३ 1 ४ | षु & 
एस.एन.डी.टी. (2) 

| | दि सार्वजनिक एज्युकेशन TION ऑफ कॉमर्स विथ | ६.-अप्रमाणित नकाशा | अपात्र 
सोसायटीचे अकौंन्टन्सी अँण्ड ८.-केवळ यादी 
श्रीम. पी.एन.दोशी वुमेन्स कॉलेज | फायनान्स-। (बी.ए.एफ-॥ | ९.-नाही. 
ऑफ आर्टस, 
कुम. यु. आर. शहा वुमेन्स 
कॉलेज ऑफ कॉर्मर्स, 
श्रीम. नानावटी भानुबेन महेंद्र 
वुमेन्स कॉलेज ऑफ होम 
सायन्स, 
कामा लेन, घाटकोपर (प.), मुंबई 

२ | २ | दि सार्वजनिक एज्युकेशन बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट । ६.-नाही.-अप्रमाणित | अपात्र 
सोसायटीचे श्रीम. पी.एन.दोशी । सायन्स (बी.एम. एस.) नकाझा 
वुमेन्स कॉलेज ऑफ आर्टस, ८.-नाही.-केवळ यादी 
कुम. यु. आर. शहा वुमेन्स ९.-नाही. 
कॉलेज ऑफ कॉमर्स, 
श्रीम. नानावटी भानुबेन महेंद्र 
वुमेन्स कॉलेज ऑफ होम 
सायन्स, 
कामा लेन, घाटकोपर (प.), मुंबई 

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव (२) 
३ | किसान विद्याप्रसारक संस्थेचे, | बी. एस्सी. प्रथम वर्ष ६.-नाही.-अप्रमाणित अपात्र 


किसान कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, पारोळा, 
ता. पारोळा जि. जळगाव 


नकाशा, इमारतीची 
प्रमाणित कागदपत्रे 
नाहीत. 
७.-नाही.-हमीपत्र व 
यादी आहे. 
९.-नाही.- 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१८/(२२८/१८)/मशि-४ 


४ | 2 | जी.एच.रायसोनी इंन्स्टीट्यूट | बी.सी.ए. प्रथम वर्ष ६.- नाही-अस्पष्ट अपात्र 
ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट, नकाशा, इमारतीची 
जळगाव, ता.जि. जळगाव प्रमाणित कागदपत्रे 
नाहीत.७.-नाही.-केवळ 
हमीपत्र व तपशिल८.- 
नाही.-केवळ हमीपत्र व 
यादी ९.-नाही.- 
हमीपत्र 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर (८) 
षु | श्री. प्रिन्स शिवाजी मराठा बी.कॉम. भाग-१ ६.-नाही.-कागदपत्रे अपात्र 
बोडिंग हाऊसचे, दि न्यु नाहीत, केवळ तपशिल 
कॉलेज, कोल्हापूर ८.-नाही.-केवळ यादी 
९.-नाही.-प्रमाणपत्र व 
तपशिल 
६ | २ श्री. प्रिन्सशिवाजी मराठा बी.कॉम. भाग-१ ६.-नाही.-कागदपत्रे अपात्र 
बोडिंग हाऊसचे, दि न्यु नाहीत, केवळ 
कॉलेज, कोल्हापूर तपशिल८.-नाही.- 
केवळ यादी ९.-नाही.- 
प्रमाणपत्र व तपशिल 
७ | ३ | स्वामी विवेकानंद शिक्षण बी.कॉम. भाग-१ ९.-नाही. अपात्र 
संस्थेचे, अक्काताई रामगोंडा १३. नाही 
पाटील कन्या महाविद्यालय, 
इचलकरंजी, ता. हातकणगले, 
जि. कोल्हापूर 
८ | ४ | श्री. आचार्यरत्न देशभूषण बी.कॉम. भाग-२ (इंग्रजी । ६.-नाही.-केवळ अपात्र 
शिक्षण प्रसारक मंडळ संचळित | माध्यम) तपशिल, प्रमाणित 
महावीर विद्यालय, कोल्हापूर कागदपत्रे नाहीत. 
८.नाही-केवळ यादी 
९.-नाही-केवळ यादी 
९ | ५ | राजाराम महाविद्यालय, बी.ए. भाग-३ ६.-नाही.-इमारतीची । अपात्र 
कोल्हापूर बी.एस्सी भाग-२ प्रमाणित कागदपत्रे 
बी.एस्सी भाग-३ नाहीत. ८.-नाही- 
केवळ यादी आहे 
९.-नाही- केवळ यादी 
आहे. ७.-नाही.-केवळ 
यादी आहे 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१८/(२२८/१८)/मशि-४ 


| ० शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित | बी.ए. भाग-१ ६.-प्रमाणित कागदपत्रे | अपात्र 
पद्मभूषण वसंतरावदादा पाटील | बी.कॉम. भाग-१ नाहीत. 
महाविद्यालय, कवठेमहंकाळ, | बी. एस्सी भाग- १ ७. - नाही.-केवळ 
ता. कवठेमहंकाळ, जि.सांगली प्रमाणपत्र व यादी 
८. - नाही. - केवळ 
प्रमाणपत्र व यादी 
९.-केवळ तपशिल 
१३. नाही 
i q लठ्ठे Waar सोसायटीचे | बी.एस्सी भाग-२ ६.-नाही.-केवळ अपात्र 
श्रीमती कस्तुरबाई वालचंद बी.एस्सी भाग-३ प्रमाणपत्र, प्रमाणित 
महाविद्यालय, सांगली कागदपत्रे नाहीत 
७.-नाही.-केवळ यादी 
१२ स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था । बी.ए. भाग-१बी.काम. ६.-नाही.-इमारतीची । अपात्र 
संचलित पद्मभूषण भाग-१बी.कॉम. भाग-३ | प्रमाणित कागदपत्रे 
वसंतरावदादा पाटील नाहीत. 
महाविद्यालय, तासगाव, ता. ९.-नाही.-फक्‍्त 
तासगाव, जि.सांगली प्रमाणपत्र आहे. 
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती (५) 
१३ श्री. गाडगे महाराज बी.कॉम. भाग-१ ६.-नाही.-प्रमाणित अपात्र 
महाविद्यालय, (208), (इंग्रजी माध्यम) अतिरिक्‍त | कागदपत्रे नाहीत 
मु्तिजापुर, ता. मुर्तिजापुर, जि. | तुकडी संस्थेने प्रमाणित केलेल 
अकोला आहे 
८.-नाही-केवळ यादी 
१४ स्व. राजकमलजी भारती कला, | बी. ए. भाग-१ ६.-नाही.-प्रमाणित अपात्र 
वाणिज्य व श्रीमती सुशिलाबाई | (अतिरिक्‍त तुकडी) कागदपत्रे नाहीत 
रा. भारती विज्ञान ८.-नाही.-केवळ संख्या 
महाविद्यालय, आर्णी, जि. १२.-नाही 
यवतमाळ 
१५ महाजन कालेज ऑफ बी. कॉम. भाग-१ ५.-नाही. अपात्र 
टेक्नॉंलॉजी, आर्णी रोड, (इंग्रजी माध्यम) ८.-नाही.-केवळ यादी 
वडगांव, ता. जि.यवतमाळ (अतिरिक्त तुकडी) १२.-नाही. 
१६ स्व. भास्करराव शिंगणे कला, =| बी.एस्सी. भाग-१ ७.-नाही.-केवळ यादी । अपात्र 


प्रो. नारायणराव गावंडे विज्ञान 
व आशालता गावंडे वाणिज्य 
महाविद्यालय, साखरखेर्डा, ता. 
सिंदखेडराजा, जि.बुलढाणा. 


(अतिरिक्‍त तुकडी) 


छायाचित्रे 
८.-नाही.-केवळ यादी 
९.-नाही.-केवळ यादी. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१८/(२२८/१८)/मशि-४ 


qo | ५ | स्वातंत्र्य रौनिक श्री. बी.एस्सी. भाग- ६.नाही. - केवळ अपात्र 
कन्हैयाळाल रामचंद्र इन्नानी १(अतिरिक्‍त तुकडी) तपशिल प्रमाणित 
महाविद्यालय, कारंजा लाड, कागदपत्रे नाहीत 
ता. कारंजा लाड, जि.वाशिम ७.-नाही.-केवळ यादी 
८.-नाही.-केवळ यादी 
९. नाही-केवळ यादी 
१२.-नाही. 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे (४) 
१८ | श्री. मारुतराव घुले पाटील विज्ञान व तंत्रज्ञान ६.-नाही. अपात्र 
शिक्षण संस्था, जिजामाता एम. एस्सी.- ७.-नाही.-केवळ 
शास्त्र व कला महाविद्यालय, अँनॅलिटिकल केमिस्ट्री | तपशिल 
ज्ञानेश्वरनगर, भेंडा, ता. नेवासा, | वर्ष पहिले (अतिरिक्‍त ८.-नाही.-केवळ 
जि. अहमदनगर तुकडी) तपशिल 
११.-नाही. 
१९ | २ | शिक्षण प्रसारक संस्था संगमनेर | विज्ञान व तंत्रज्ञान २.-नाही.-मूळ प्रत अपात्र 
नगरपालिका कला, दा.ज. एम. एस्सी.- ऑरगॅनिक । नाही. 
मालपाणी वाणिज्य व ब.ना. केमिस्ट्री वर्ष पहिले ३.-२०१७-१८ चे 
सारडा विज्ञान (अतिरिक्त तुकडी) ४.-नाही.-२०१६ चे 
महाविद्यालय,घुलेवाडी, ता. आहे. 
संगमनेर, जि. अहमदनगर ६.-नाही.-केवळ 
अप्रमाणित नकाझा 
८- नाही. केवळ यादी / 
तपशिल. 
२० | ३ | वरवंड ग्राम शिक्षण संस्था वाणिज्य व व्यवस्थापन ६.-नाही.- अपात्र 
ई.एस. दिवेकर महाविद्यालय, |। एम.कॉम. पहिले वर्ष ८.-नाही.-केवळ संस्थेचे 
वरवंड, ता. दौंड जि. पुणे अतिरिक्त तुकडी प्रमाणपत्र 


९.-नाही.-केवळ संस्थेचे 
प्रमाणपत्र 
११.-नाही.-विद्यापीठाने 
प्रमाणित केलेले नाही. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१८/(२२८/१८)/मशि-४ 


२१ पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ मानवविज्ञान ६.-नाही.- केवळ अपात्र 
बाबुरावजी घोलप बी.ए. पहिले वर्ष नकाझा 
महाविद्यालय, सांगवी ता. अतिरिक्त तुकडी ७.-नाही. 
हवेली जि. पुणे वाणिज्य व व्यवस्थापन । ९.-नाही. 
बी. कॉम. पहिले वर्ष 
अतिरिक्त तुकडी 
विज्ञान व तंत्रज्ञान 
बी. एस्सी. पहिले वर्ष 
अतिरिक्त तुकडी 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद (४) 
२२ अजिठा शिक्षण संस्था संचलित, | बी. एस्सी. ०१ तुकडी ७.- नाही.- केवळ अपात्र 
संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालय यादी.८.-नाही.- केवळ 
सोयगांव, जि. औरंगाबाद यादी.१३. नाही 
२३ जय भगवान सेवाभावी संस्था | बी. एस्सी. ०१ तुकडी ६.-नाही.-प्रमाणित अपात्र 
संचलित कै. शंकरराव गुट्टे कागदपत्रे नाहीत 
कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय ता. परळी वै. जि. 
बीड 
२४ श्री. स्वामी विवेकानंद शिक्षण ।बी.काम. ७.-नाही.-कागदपत्र अपात्र 
संस्था कोल्हापूरचे रामकृष्ण बी. एस्सी. (प्रत्येकी ०१ नाही. 
परमहंस महाविद्यालय, तांबरी । तुकडी) ८.-नाही.-केवळ यादी 
विभाग, उस्मानाबाद ९.-नाही.-केवळ 
छायाचित्र 
२५ श्री. कृष्ण शिक्षण संस्था बी. एस्सी. ०१ तुकडी ५.-नाही.-कागदपत्रे । अपात्र 


संचलित श्रीकृष्ण 
महाविद्यालय,गुंजोटी ता. 
उमरगा जि. उस्मानाबाद 


नाहीत 
६.-नाही.-अप्रमाणित 
नकाशा इमारतीची 
प्रमाणित कागदपत्रे 
नाहीत. 

७.- कागदपत्रे नाहीत 
८.-नाही-केवळ यादी 
१२.-नाही. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१८/(२२८/१८)/मशि-४ 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई (४) 
२६ । लाला लजपतराय वाणिज्य बी. कॉम ६.-नाही.-संस्थेने अपात्र 
आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालय, प्रमाणित केले आहे. 
लाला लजपतराय मार्ग, प्रमाणित कागदपत्रे 
महालक्ष्मी, मुंबई नाहीत 
११.-नाही.-प्रमाणित 
केले आहे 
२७ | २ | महर्षी दयानंद कला, विज्ञान बी. कॉम. (अकाऊंटिंग ३.-नाही.- २०१७-१८ चे | अपात्र 
आणि वाणिज्य महाविद्यालय, । अँण्ड फायनान्स) आहे 
श्री. मंगलदास वर्मा चौक, २५, ७.- नाही 
डॉ. एस. एस. राव रोड, परेल, ८.- नाही 
मुंबई ९.- नाही 
११.-नाही. 
२८ | ३ | संस्कार सर्जन एज्युकेशन बी. कॉम. (अकाऊंटिंग ६.-नाही.८.-नाही. ९.- । अपात्र 
सोसायटीचे धिरजळाल अण्ड फायनान्स) नाही.११.-नाही.१२.- 
तलकचवंद सांकळलचंद शाह बी. एम. एस. नाही. 
२९ | ४ | गुरुनानक खालसा कॉलेज बी.ए. ४.-नाही.-२०१४ अपात्र 
ऑफ कला वाणिज्य आणि ८.-नाही-केवळ 
विज्ञान, नाथलाल पारेख मार्ग, तपशिल 
माटुंगा (पू) मुंबई ९.-नाही- केवळ 
तपशिल 


स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड (२) 


३० । महात्मा ज्योतिबा फुले वाणिज्य शाखा, बी. कॉम. | ६.-नाही.-प्रमाणित अपात्र 
महाविद्यालय, नरसी रोड, ता. । (प्रथम वर्ष) कागदपत्रे नाहीत. 
मुखेड, जि. नांदेड ८.-नाही.-केवळ यादी 
९.-नाही.-केवळ 
तपशिल 
३१ | २ | संभाजी कालेज (कला व बी.कॉम. प्रथम वर्ष ६.- नाही.- इमारतीची । अपात्र 
वाणिज्य) मुरुड लातुर, बार्शी प्रमाणित कागदपत्रे 
रोड, मुरुड, ता.जि. लातुर नाहीत. केवळ प्रमाणित 
नकाशा. 


८.- नाही.- केवळ यादी. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१८/(२२८/१८)/मशि-४ 


सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर (६) 
३२ | बी. पी. सुलाखे कॉमर्स कालेज, | बी.कॉम. (भाग-१) ६.-नाही.-अप्रमाणित । अपात्र 
बार्शी नकाझा, कागदपत्रे 
नाहीत. 
८.-नाही. ९.-नाही.- 
११.-नाही 
३३ | 2  सी.बी.खेडगीज बसवेश्वर बी.कॉम (भाग-१) ४.-नाही.-२०१५-१६चे | अपात्र 
सायन्स, राजा विजयसिंह आहे. 
कॉमर्स, राजा जयसिंह आर्टस्‌ १०.-नाही. 
कॉलेज, अक्कलकोट ११.-नाही. 
३४ | ३ सी.बी.खेडगीज बसवेश्वर बी.एस्सी. (भाग-१) ४.-नाही.-२०१५-१६ चे | अपात्र 
सायन्स, राजा विजयसिंह आहे. 
कॉमर्स, राजा जयसिंह आर्टस्‌ ७.-नाही.-केवळ यादी 
कॉलेज, अक्कलकोट (खरेदी पावती नाही.) 
१०.-नाही. ११.-नाही. 
३५ | ४ | मदनसिह मोहिते पाटील विज्ञान | बी.एस्सी. (भाग-१) ५.-नाही. अपात्र 
महाविद्यालय, मंगळवेढा ६.-नाही.-अप्रमाणित 
नकाझा कागदपत्रे 
नाहीत. १३.-नाही. 
३६ | ५ | लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील बी.कॉम (भाग-१) ६.-नाही.-अप्रमाणित ।अपात्र 
महिला महाविद्यालय, सोलापूर नकाशा, इमारत 
पुर्णत्वाची कागदपत्रे 
नाहीत. विद्यापीठाने 
प्रमाणित केले आहे. 
३७ | ६ | लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील एम.कॉम (भाग-१) ६.-नाही.-अप्रमाणित ।अपात्र 


महिला महाविद्यालय, सोलापूर 


नकाशा, इमारत 
पुर्णत्वाची कागदपत्रे 
नाहीत. विद्यापीठाने 
प्रमाणित केले आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१८/(२२८/१८)/मशि-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०८३११११४३७४९०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatray Vasantrao kharke 
, 00२! 


Dattatray inde 


ostalCode=400032, hi 
2,5.4.20=d598800bebSed37ae09d78fff05921827123 


Vasa ntra (0 kha rke 426 प 0479 183be979d, 


Date: 2018.08.31 17:53:55 +05'30" 


(4.4. खारके) 
कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


संबंधित संस्था,(विद्यापीठामार्फत) 
निवड नस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


